शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून राज्यात 
औषधनिर्माणशास्त्र पदविका व पदवी अभ्यासक्रमाच्या 
नवीन संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१७६/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ जून, २०१९ 


वाचा :- संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक २/ 
एनजीपी /मान्यता/२०१९/६३८, दि. १४.०६.२०१९. 


प्रस्तावना : 


उपरोक्त नमूद पत्रान्वये संचालक ,तंत्र शिक्षण यांनी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद ,नवी 
दिल्ली यांच्याकडून राज्यात पदविका व पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु 
करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता प्राप्त मान्यतेच्या यादीनुसार शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० 
पासून विविध संस्थांमध्ये औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांसाठी शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे .त्यास शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय : 


शैक्षणिक वर्ष २०२०२०-१९ मध्ये सोबतच्या Annexure “A” व Annexure “B” मध्ये 
दर्शविल्यानुसार औषधनिर्माणशास्त्र पदविका / पदवी अभ्यासक्रमाच्या अनुक्रमे ७ व १ नवीन संस्था/ नवीन 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे-: 


१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेक्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 


३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व 
अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

४) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन 
इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१७६/तांशि-४ 


4) 


= 


१०) 


सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूज्नन (प्रोहिबिहान ऑफ Hear 
फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत .तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग 
होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. 

तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या / फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडियाच्या 
मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे 
MARIAH आहे. 

रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक,तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या 
अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 
a. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६२५१२२७५४७९०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY AUDUMBAR : 
DHARURKAR 


(संजय औ.धारुरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, ३०५, शासकीय तंत्रकिनेतन इमारत, 
४९, खेरवाडी, अल्यावर जंग मार्ग, बांद्रा(पूर्व), मुंबई ४०००५१. 

3) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

४) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१७६/तांशि-४ 


५) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 

६) संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

७) अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक, भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली-११० ००१. 

८) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

९) फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए-गालिब 
मार्ग, नवी दिल्ली-११०००२ 

qo) विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

११) कक्ष अधिकारी (तांशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२) निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


- {Current 


Application 
Number 


Annexure A 
(>... Technical Education Department, G.R. No. TEM-2019/C.R.176/TE-4, Dated s@ 2019 
ist of New Institute [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Intake 
Approved 
for 2019- 
2020 


Intake 
Approved 
for 2019- 


Intake 
Time/Part | Approved 
for 2018- 
19 


Institute Name institute Address Institution |Name of Parent Organisation(Trust} Level Shift 


Address 


University 


Type Organisation(Trust) 


1-4327308158 


1-4740184535 


MANDESH INSTITUE 
OF 
PHARMACEUTICAL 
SCIENCE AND 
RESERCH CENTER 
MHASWAD 
SHRAMIIVI 
SHIKSHAN 
PRASARAK 
MANDALS 
SHRAMIIVI 
COLLEGE OF 
PHARMACY 
OMERGA 


SURVEY NO 1124, LATE Unaided - |DNYANGANGA 
SHRI DHONDIBA Private EDUCATION SOCIETY 
KODALKAR NAGAR, MHASWAD 
MHASWAD- INJHABHAV 
ROAD MHASWAD 


SURVEY NO 1124, LATE 
SHR! DHONDIBA 
KODALKAR NAGAR 

MHASWAD INJHABHAV 
ROAD MHASWAD 


PHARMACY FULL TIME | 


Dr. Babasaheb Ambedkar UNDER PHARMACY 1st Shift 

Technological University, GRADUATE 

Lonere 
Maharashtra State Board of DIPLOMA PHARMACY Ast Shift |FULL TIME a P| |" 
Technical Education, Mumbai 

PHARMACY |. Babasaheb Ambedkar UNDER PHARMACY Ast Shift |FULL TIME | 100 100 
Technological University, GRADUATE 
Lonere 


OMERGA DIST 
OSMANABAD 
MAHARASHTRA 


SHRAMIIVI SHIKSHAN 
PRASARAK MANDAL 


INFRONT OF MSEB 
SUBCENTER, MUMBAI- 
HYDRABAD HIGHWAY, 
OMERGA. 


1-4393465201 


1-4572279551 


1-4996362271 
1-4367976581 |DR UTTAMRAO DHULE ROAD,NEAR JALGAON |Unaided - |KISAN DYANODAY AT POST GUDHE PHARMACY |Dr Babasaheb Ambedkar UNDER PHARMACY Ast Shift {FULL TIME षि 

MAHAJAN COLLEGE |AURANGABAD Private MANDAL GUDHE ~ | TAL BHADGAON Technological University GRADUATE 

OF B PHARMACY BYPASS, BILAKHED ,Lonere 

CHALISGAON SHIVAR,CHALISGAON 


1-4611428341 |MAHADEV MAHADEV BAUG, BAIF PUNE AJINKYA CHARITABLE |MAHADEV BAUG,BIAF PHARMACY Dr. Babasaheb Ambedkar UNDER PHARMACY Ast Shift |FULL TIME P| 100 100 
KANCHAN COLLEGE |ROAD, URULIKANCHAN, FOUNDATION ROAD,NEAR RILWAY Technological University, GRADUATE 
OF TAL-HAVELI, DIST-PUNE - STATION tonere 


SHRI. PANDIT 
BABURAO 

CHAUGHULE 
COLLEGE OF 
PHARMACY 


AT/PO. RAHANAL, ANJUR 
PHATA, JAKAT NAKA, 
BHIWANDI. 


SAI SEVA SHIKSHAN 
PRASARAK MANDAL 
BHIWANDI 


AT VADUNAVAGHAR, 
POST DUNGE 


Mumbai University, Mumbai 


KVN NAIK SP 
SANTHA'S 
INSTITUTE OF 
PHARMACEUTICAL 
EDUCATION AND 
RESEARCH NASHIK 


KRANTIVEER 
VASANTRAO NASHIK NAIK 
MARG, CANADA 
CORNER,SHARANPUR 
ROAD,NASHIK 422002 


KRANTIVEER 
VASANTRAO 
NARAYANRAO NAIK 
SHIKSHAN PRASARAK 
SANSTHA; NASHIK 


VASANTRAO NAIK 
MARG CANADA CORNER, 
SHARANPUR 
ROAD,NASHIK 


TRINITY COLLEGE 
OF PHARMACY 
PUNE 


5. ४0. 25 & 27, 

KONDHAWA-SASWAD 
ROAD, BOPDEV GHAT, 
PUNE 411048 


K J'S EDUCATIONAL 
INSTITUTES' 


408/10, PURANDAR 
COMPLEX, 2ND FLOOR, 
MUKUND NAGAR, 


Maharashtra State Board of DIPLOMA PHARMACY 1st Shift |FULL TIME 
Technical Education, Mumbai 
PHARMACY UNDER PHARMACY Ast Shift [FULL TIME - ति 
GRADUATE 
PHARMACY |. Babasaheb Ambedkar UNDER PHARMACY 1st Shift |FULL TIME 100 100 
Technological University, GRADUATE 
Lonere 
PHARMACY 
Technological University, 
Lonere 
Maharashtra State Board of DIPLOMA PHARMACY 1st Shift |FULL TIME 
Technical Education, Mumbai 


Dr, Babasaheb Ambedkar PHARMACY _ [ist Shift. [FULL TIME 100 100 


Unaided - 
Private 


PHARMACEUTICAL |.412202. ROAD, URULIKANCHAN,T 
EDUCATION AND AL-HAVELI,DIST-PUNE 
RESEARCH 


Maharashtra State Board of 
Technical Education, Mumbai 


DIPLOMA |PHARMACY {ist Shift |FULL TIME 


श्री Annexure B 
Higher Te@@lical Education Department, G.R. No. TEM-2019/C.R.176/TE-4, पि 25 June, 2019 
List of New Degree courses in existing institute, Approved by AICTE for A.Y. 2019-20 


Institutec |Current [Institute Name Institute Address —_| District Institution }Program |University Name of [Shift 
icati Course 


DHANORE, TAL: NASHIK Unaided - |PHARMAC Dr. Babasaheb Ambedkar} UNDER PHARMAC |Ist Shift 
: Private Technological University, ]GRADUAT |. 
Lonere 


